सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात, कृषि 
विद्यापीठांना ०४- निवृत्तीवेतन विषयक 
खर्च व ३६- सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
करीता सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत (कार्यक्रम 
व अनिवायी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि ३७२०/प्र. क्र.५६/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च २०२१. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५९/७-अ, 
दिनांक ०१ जुले, २०२०. 

२) कृषि व पदुम विभाग पत्र क्र. कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५६/७-अ, दि. २९.७.२०२०, 
दि. १०.०८.२०२०, दि. २८.९.२०२०, दि.१५.१०.२०२०, दि.२४.११.२०२०, 
दि.२३.१२.२०२०, दि. १४.०१.२०२१ व दि.२५.०२.२०२१ ची पत्रे 

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब सावंत 


कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोळा व वसंतराव नाईक 


मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांना मागणी क्र. डी-३, '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या 


मुख्य लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत ०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च व ३६-सहायक अनुदान 


(वेतन) करीता संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये यापुर्वीच ९० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत केलेले आहे. 


सद्यस्थितीत उपरोक्त चारही विद्यापीठांना, ०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च व ३६-सहायक अनुदान (वेतन) 


या बाबींकरीता मंजूर सुधारित अंदाजाच्या प्रमाणात सोबतच्या परिशिष्ट-अ (कार्यक्रमांतर्गत) नुसार 


रु.१,६५,००,००० /- (अक्षरी रुपये एक कोटी, पासष्ट लाख फक्त) व परिशिष्ट-ब (अनिवार्य) नुसार 


रु.५९,०१, ६३,००० /- (अक्षरी रुपये एकोणसाठ कोटी, एक लाख, त्रेसष्ठ हजार फक्त) असे एकुण 


रु.६०,६६, ६३,००० /- (अक्षरी रुपये साठ कोटी, सहासष्ठ लाख, त्रेसष्ठ हजार फक्त) एवढे अनुदान 


वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि ३७२०/प्र. क्र.५६/७-अ, 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१ कृषि विद्यापीठानी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 


बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. 


२ वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 


सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 


वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


३) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अश्या योजना संबंधित कालावधीनंतर 


शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 


४ महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत 


आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष 


समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित 


निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


4) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता fest आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


&) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 


तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा 


अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शार्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि ३७२०/प्र. क्र.५६/७-अ, 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी, 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या आहरण व संवितरण 


अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर hes अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार 
विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक 


कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे 


संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 


क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///॥//.॥॥8॥8॥"851॥8.9०५.॥॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१९१२४४३९०००१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Varsha Mangesh Meher 
Date: 2021.03.19 12:53:38 +05'30' 


(वर्षा मेहेर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर /दापोली / अकोला / परभणी, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग १४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१७. कक्ष अधिकारी /अवर सचिव, कार्यासन २ओ / Est, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१८.कार्यासन ७-ओ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई पत्र क्र कृषिवि 3७२०/प्र.क्र.५६/७अ, दि.१९ मार्च 2029 चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
(कार्यक्रम अंतर्गत अनुदान वितरण) 


(रु. हजारात) 
सन २०२०-२१ सुधारित 
आहरण व संवितरण करिता पुरवणी |। पुनर्विनियोजना - आतापर्यंतचे सुधारित अंदाज । अंदाजानुसार 


अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब एकुण अनुदान 


अधिकारी अर्थसंकल्पीय मागणी | द्वारे उपलब्ध निधी वितरित अनुदान २०२०-२१ ।वितरीत करावयाचे 
तरतूद अनुदान 


Ud eS >... es ee ee पीड उ. > क. |: कोटेड | 


अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर 


०१, पीक संवर्धन १२०, इतर संस्थाना 
सहया इशेनिग कत विळा ३६, सहायक उप विभागीय कृषि दृ 4 é ग ‘ 

00)(0 .12.५).1५. 0000 0000 000 0000 000 

PP अनुदाने (वेतन) अधिकारी,अहमदनगर ; ग 
सहायक अनुदान (२४१५ ००७२) 
{ १२०, इतर संस्थाना 

सहाय्य(००(०७)डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.ला कत SE ८५ ८५ ७६५ ७०५६ 

00)(0 SEM. D1, 000 000 00 0 

® अनुदाने (वेतन) अधिकारी, दापोली : : 

सहायक अनुदान (2894 0029) 


क) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, जिल्हा - अकोला 


०१, पीक संवर्धन १२०, इतर संस्थाना a = कृषि 
हा oases ३६, सहायक उप विभागीय कृषि : ठू a 5 द 
00)(0 'प.द.क.व. ७००० 000 ०७०० 000 oo 
: uae ® अनुदाने (वेतन) अधिकारी,अकोला. प 8 $ भु $ 
सहायक अनुदान(२४१५ ००९९) 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
०१, पीक संवर्धन १२०, इतर संस्थाना 
सहाय्य(००(०९) ) व.ना.म.कृ.वि.ला eee ey nena ८१ 
०0०)(० STA QI. 0000 0000 000 0000 000 
® अनुदाने (वेतन) अधिकारी,परभणी 8 8 8 8 
सहायक अनुदान (२४१५ 0904) 
ae : i : 055 शिक कळ ७.4८ eta 


(अक्षरी रुपये एक कोटी पासष्ट लाख फक्त) 


कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई पत्र क्र कृषिवि ३७२०/प्र.क्र.५६/७अ, दि.१९ मार्च २०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - ब 
(अनिवार्य अंतर्गत अनुदान वितरण) 


रु. हजारात 
सन २०२०-२१ सुधारित 
आहरण व संवितरण ।करीता पुरवणी ।पुनर्विनियोजनाद्वारे आतापर्यंतचे सुधारित अंदाज अंदाजानुसार 


अ.क्र. ।लेखाशीर्ष बाब एकुण अनुदान 


अधिकारी अर्थसंकल्पित मागणी उपलब्ध निधी वितरित अनुदान २०२०-२१ वितरीत करावयाचे 
तरतूद अनुदान 


a ee जळाला कका आ. काळा माही. 


अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर 
०४, 


१२० इतर संस्थांना सहाय्य (00) ३१, सहायक उपविभागीय कृषि 
कृ वि सहायक aa अधिकारी ११५८७५ ११५८७५ २३१७५ ५७९३८ 
(०१) म.फु.कृ.वि.ला सहायक अनुदान | अनुदाने (वेतनेतर) , अहमदनगर 
अनिवार्य ३६, सहायक 
cia = me 30. Pose as 2000010, a 


अनुदाने (वेतन) 


बताया हल ४५९१३७५ 0 i 


39, सहायक 
1 १२० इतर संस्थांना सहाय्य oo) | अनुदाने (वेतनेतर) | उपविभागीय कृषि as fe = |. १ 
a ०१) म.फु.कृ.वि.ला सहायक अनुदान | ३६, सहायक | अधिकारी,अहमदनगर ४४३९९ ४४३९९ ३९९५९ ३४४४७ 
(अनिवार्य) (२४१५ ०१९७) अनुदाने (वेतन) 


[er renin > ४५६७ ४५६७०१ ४०२१३.२| ३१०८३ 


क. यात) BC ४८ ५६२३४ २४८ ४ 
वेतनविषयक खर्च |अधिकारी, अहमदनगर ६२४८२ १९७४८३ ६२३ १९८०८ ६२४९ 


ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा-रत्नागिरी 


०१पीकसंवर्धन 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०२) उपविभागीय कृषि ७२ १८१६७ 
o¥) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.ला सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | अधिकारी,दापोली ३६३३३ ३६३३३ ६६.६ द 
अनुदान (अनिवार्य) (२४१५ 0038) 
३६, सहायक 
ee शिक 


अनुदाने(वेतन) 


(००)(०२)महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या 
अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य 


अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान( अनिवार्य)- 


४१८४७ शं शि ४१८४७ ४१८४७ ४१८४७ शिका 


०३ पश्ुसंवर्धन 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०२) उपविभागीय कृषि 
०५) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. ला सहायक अधिकारी,दापोली eS १०३ २२०.६ पदर 


अनुदाने नेतर) 
अनुदान (अनिवार्य) (२४१५ ०१७९) 
३६, सहायक 
१६४२२ १६४२२ १४७७९ ८७९९ 


३७७९८ १२००० ४९७९८ ४९७९८ ४९७९८ 
०५मत्स्यव्यवसाय 


उपविभागीय कृषि ४३०२ ४३०२ ८६०.४ २१५१ 
अधिकारी, दापोली 
अनुदाने(वेतन) 


७] U U 

(00 (०१डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 

कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या 

अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य ra See ४८१प२ ५३५ १ 
र ०0 0 0 

०७) ee : 4 वेतनविषयक खर्च | अधिकारी,दापोली 4३4५०३ ५३५०३ : ३५०२३ ५३५ 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान(अनिवार्य) 


क) डा. पजाबराव 


39, सहायक 


१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०२) 
०६) डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. ला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२४१५ ०२४१) 3६, सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर) 


०१पीकसंवर्धन 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०३) उपविभागीय कृषि 
०८) डॉ.पं.दे.कृ.वि.लासहायक अनुदान अधिकारी, अकोला १२२९७८ १२२९७८ २६००० १११४८९ 


(अनिवार्य) (२४१५ ००४३) 


(वेतनेतर) 
३६ सहायक 
१४७१४६५ १४७१४६५ १३२४३१२ १३२४३१९ 


३१, सहायक 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य(००) (०३) | अनुदाने (वेतनेतर) ciate 
डॉ.पं.दे.कृ.वि.ला सहायक अनुदान 
ह 3 ३६, सहायक अधिकारी,अकोला 
४०५८ ४०५८ ३६४६ १९०६ 


(अनिवार्य) 


अनुदाने(वेतन) 
(२४१५ ०२६८) 


Me 


ळ्सवसाघारण 
(००)(०५)डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या 
अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य 
अंडदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान(अनिवार्य)- 
२४१५१०५९ 


०४,निवृत्ती उपविभागीय कृषि 
वेतनविषयक खर्च | अधिकारी,अकोला 


ss ३६३७० [ Zz ३६३७० २३२७३३ ३६३७० ३६३७ 


मराठवाडा 


सा. क पि 
०१ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०४) उपविभागीय कृषि 
अनुदान(अनिवार्य) (२४१५ ००५२) ory 


३६, सहायक 
१४९४५८१ १४९४५८१ १३४५११४ १४९४५८१ १४९४६७ 
अनुदाने (वेतन) 


०्ड्च ३१, सहायक 
(अनिवार्य)(२४१५ ०२०३) अनुदाने (वेतन) 


aera cl र 3 cs आह 2. “ 


(००)(०४) वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या 
अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य शहि वृती nae ५०४ ५०४ ४५३६ ५०४ ५०४ 
र 0600 ०0600 0 05600 0680 
१३) yaaa ‘ ”" |वेतनविषयक खर्च अधिकारी, परभणी : : 5 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान(अनिवार्य) 


ways I स्पकळन एकत ररक 


इ महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 


rors! 
०१ पीकसंवर्धन, ३१, सहायक 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०५) | अनुदाने (वेतनेतर) | सहायक संचालक ८९४१ ८९४१ 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन (लेखा-१) कृषि 
परिषदेला सहायक अनुदान(अनिवार्य) | ३६, सहायक आयुक्तालय, पुणे 
(२४१५ ००६१) अनुदाने (वेतन) २५८३६ २५८३६ २३२५२ १४६६३ 


शिकावा ee ee A कहद 


एक लाख त्रेसष्ठ हजार रुपर्य फक्त) 


